सामान्य राज्य सेवा, गट-अ, प्रशासन अधिकारी 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०१५ स्थित 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. कृषिआ-३३१८/प्र.क्र.६९/१६ अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि.०३.०५.२०१८ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१/१०/२०११. 
२) शासन परिपत्रक,कृषि व व पदुम विभाग क्र. कृषिआ-३३१८/प्र.क्र.६९/१६ अ, 
दि.१९.०४.२०१८. 


परिपत्रक 


सामान्य राज्य सेवा, गट-अ, प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०१४ स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र.२ येथील दि.१९.०४.२०१८ च्या परिपत्रकान्वये 


प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


२. या संवर्गाची दि.०१.०१.२०१४ ते दि.३१.१२.२०१४ या कालावधीची दि.०१.०१.२०१५ स्थित 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (प्रपत्र-अ) या परिपत्रकासोबत जोडण्यात आली आहे. आयुक्त (कृषि) यांना 
विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदर तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या 


(रजेवर/प्रतिनियुक्‍तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी व तसे कळविल्याबाबत त्यांची 


स्वाक्षरी घेतलेळी प्रत अभिलेखात ठेवावी. तसेच सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूची संदर्भातील 
आक्षेप/त्रुटी असल्यास त्याबाबत संबंधितांनी दि.१७.०५.२०१८ पर्यंत निवेदन सादर करावे. त्यानंतर 


प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही, अशा सूचना संबंधितांना द्याव्यात. 


दि.१७.०५.२०१८ पर्यंत प्राप्त झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधितांच्या उपलब्ध 
अभिळेखावरुन तपासून सदर निवेदने, सविस्तर अभिप्रायांसह शासनास दि.२२.०५.२०१८ पर्यंत 


पाठवावीत. विहित कालावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीबाबत 


कोणाचाही आक्षेप नसल्याचे गृहीत धरुन अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कृषिआ-३३१८/प्र.क्र.६९/१६ अ 


3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०५०३१७१८३०३५०१ असा आहे. सदर 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUGFiV Sambhaji 2h tence aga 


And ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2,5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfae4eal 12e908c0e9a7 


Dhapate 11. कती 
(सु. सं. धपाटे) 
सोबत : प्रपत्र-अ शासनाचे उप सचिव 


प्रति, 
१) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
२) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक द्वारा आयुक्‍त (कृषि),कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र 
राज्य,पुणे. 
३) सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१/१०/२०११ सोबतचे प्रपत्र “अ” 


सामान्य राज्य सेवा गट-अ प्रशासन अधिकारी संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१५ स्थित अंतरिम ( 0100151191) ज्येष्ठतासुची 


अ.क्र. ° शि प्रवर्ग # वि युक्‍त $ नियुक्‍त येष्ठ पैवानिवृत्ती शैक्षणिक अर्हता | अभिप्राय 
क्रमांक (नियुक्‍तीनं दिनांक | art (सरळसेवेने/ | दिनांक/ दिनांक @ 
तर प्रवर्ग मर्यादीत ज्येष्ठतेचा 
बदलला विभागीय मानीव 
असल्यास परिक्षेद्वारे नियुक्त | दिनांक 
त्याचा उमेदवारांचा 
दिनांक ) गुणवत्ता क्रमांक 
व परिक्षेचे वर्ष.) 
कि २ 2 v & & शिक आशि ८ ९ Lee 4 ० HS "| g 
१ २० श्री.राजेश पोपटराव जाधब । खुला २३.१०.१९७६ । २६.०९.२०१४ सरळसेवेने | ०२.०९.२० | ३१.१०.२०३४ बी एस्सी परिविक्षाधीन 
(२०१२) शड (रसायनशास्त्र) 
२ २१ श्री.ज्ञानचंद्र मारोतीराव गित्ते । खुला २१.०५.१९७५ | 08,08, ORY सरळसेवेने | ०२.०९.२० | ३१.०५.२०३३ एम.एस्सं मिलर 
(२०१२) शड (मायक्रो)बी.लीब 
३ २२ श्री.गजानन वसंतराव प इ.मा.ब. । २४.०९.१९७५ | १२.०९.२०१४ सरळसेवेने १२.०९.२० | ३१.०७.२०१४ | एम.एस्सी.(जेनेटि bol 
(२०१२) शड क्स वब पॉल्ट 


ब्रीडींग) 


